RNI No. MAHBIL/2009/36619 





wat 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 





वर्ष ७, अंक ९३] सोमवार, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२ [पृष्ठे ९१३, किंमत : रुपये ९१.०० 





असाधारण क्रमांक ९९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
उप विभागीय अधिकारी, ठाणे उप विभाग, ठाणे यांजकडून 


अधिसूचना 








क्रमांक टिडी/टे-५/बुलेट ट्रे,/कलम-१९(२)/नोटिफिकेशन/२०२१.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा SHH अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे.) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसचना क्र. 
टिडी/टे-५/भूसं(बुलेट ट्रे,)/एसआर. १५ ते १८ व २१/२०२०, दिनांक Yo डिसेंबर २०२० अन्वये UNH अधिसुचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे को, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशोलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये वर्णन केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे. 
































आणि ज्याअथी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये जिल्हाधिकारी यांची कामे करण्यासाठी 
समुचित सरकारने पदनिर्दिष्ट केलेला कोणताही विशेष अधिकारी हा जिल्हाधिकारी म्हणून कर्तव्य बजावणेस सक्षम 
असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ड) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 


अधिनियमान्वये जिल्हाधिकार्‍यांची कार्यपार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी ठाणे, उपविभाग ठाणे यांस 
पदनिर्देशीत केले आहे. 


त्याअर्थी अनुसूची १ मध्ये दर्शविलेल्या जमिनीबाबत उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन यांची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १९ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे. 



































आणि त्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहतीच्या iat प्रयोजनासाठी पुनर्वसन पुनर्वसाहत * 
पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी याद्वारे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्निदिष्ट केला 
आहे. 








भाग एक (को.बि.पु.) १९---१ (१) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२ 














































































































अनुसूची -- एक 
जमिनीचे वर्णन 
मोजे देसाई, ता. जि. ठाणे 
अ.क्र qos AAT क्षेत्र (हे.आर) 

१ २१८/१८ ०८००६ड 
२ १३/१ ०-०४-५० 
3 83/9 0-08-28 
% au ०-०४-१७ 
& १७/२ 0-00-23 
द्‌ १८/२ ०-०६-९० 
७ 33/8 0-0\9-\9 
८ 39/8 0-00-2% 
९ २९/६ ०-००-२४ 
Xo २३९/१० 0-00-23 
22 Yo 0-00-03 
aR ६०/७ ०-०२-८१ 
१२ ६०/१२ ०-००-१७ 
cad &0/%3 ०-००-४७ 
au ६०/श्डं ०-०८-१९ 
१६ ६०/१५ ०-००-६० 
१७ ६०/१६ ०-०५-६० 
श्ट ६३/२ 0-00-34 
१९ ६२/७ ०-१२-०९ 
Ro R19 8/28 0-0 %-\93 

WRU ०-६०-९५ 

मोजे पडले, ता. जि. ठाणे 
अ.क्र पर्व्ह नंबर क्षेत्र (हे.आर) 

र ७६/९ ०-००-५७ 
२ ७६/१९० 0-04-23 
3 ७९/१० ०-०६-२८ 
डु ७८/२३ ०-००-५७ 
& ९२३ ०-०६-२९ 
द्‌ ९४/१ ०-१७-७७ 

एकूण ०-३६-७१ 














महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४९ 


मोजे शिळ, ता. जि. ठाणे 























































































































अ.क्र पर्व्हे नंबर क्षेत्र (हे.आर) 
१ ६७/ब/५पे ०-३८-४९ 
२ ६५/१ ०-०५-९० 
३ ६५/२पे 0-02-33 
र. ७५८/१ अ 0-00-20 
द्‌ ५८/२ ०-०७-५८ 
\9 SYR ०-०२-९८ 
C डर ०-००-६५ 
९ २३२ ०-०५-८० 
Xo २७/२ ०-०१-६० 
Ra २९ ०-१६-५० 
श्र १४/२ ०-०१-९७ 
१२ ११/२/ब ०-१९-८१ 
एकूण १-०२-७१९ 

मोजे डावले, ता. जि. ठाणे 

अ.क्र पर्व्ह नंबर क्षेत्र (हे.आर) 
g २१/१अ 0-08-30 
र २०/१ ०-३८-४७ 
एकूण ०-३९-७७ 

मोजे म्हाताडी, ता. ठाणे, जि. ठाणे 

अ.क्र पर्व्ह नंबर क्षेत्र (हे.आर) 
g ६०/१/२ 0-00-2% 
र ६०/१/३ 0-00-40 
3 ६०/२ ०-१२-२२ 
डं ६०/२ ०-०१-९१ 
ष्‌ ६०/४ ०-०१-३४ 
द्‌ ६०/५ ०-००-४० 
७ ६०/६ ०-००-६४ 
८ ५८/१ ०-११-४६ 
९ ५८/२ 0-20-20 














3 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२ 











































































































Ro ५८/२ ०-०६-५० 
8 ५८/४ अ ०-१५-९१ 
५८/४ब 
५८/४ईक 
श्र ५८/५ ०-४१-८४ 
१३ ५८/६ ०-००-३७ 
wv ५७/१ 0-26-08 
gy ५७/२ ०-२१-२३० 
श्‌ ५७/२३ 0-33-\90 
a9 ५७/४ ०-०२-७७ 
RC ५७/५ ०-२०-१५ 
१९ ५७/६ ०-१५-६८ 
२० ५६/९ ०-००-३४ 
२१ ५६/२/१ अ ०-२५-२० 
५६/२/९ ब 
RR ५६/२/२ अ 0- 319-82 
५६/२/२ ब 
२३ ५६/२/क ०-०४-१७ 
र्ड ५६/२ ०-०१-४२ 
२५ ५६/ड ०-००-६५ 
२६ ४८/१ ०-०९-१५ 
२७ ४८/र ०-१६-६७ 
RG ४८/३ A ०-०४-५० 
x8 ४८/३ ब 0-03-30 
२३० ९९/१ ०-१०-९० 
RR ९९/२ ०-०५-१० 
२२ 88/8 अ ०-१०-९० 
२२ ९९/३ ब ०-०८-८० 
BY 88/6 0-24-08 
२३५ ९९/५ ०-०६-१९० 
२३६ ९९/६ ०-०४-०० 
२३७ ९९/७ 0-03-4o 
RC ४६/४ 0-0¥%-¥3 
88 डॅ७ ०-०४-९९ 














महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२९ 

























































































Bo GYR अ 0-03-29 
डर ५२/२३ ०-०२-०३ 
SR १०० ०-१८-२८ 
83 YR A ०-२५-२७ 
24 ५१/श्ब ०-०८-१० 
Bw ५१/२ ०-०१-२४ 
ड्‌ BAR अ ०-११-९२ 
Bak ब 
७ १०५ पे ०-०९-८४ 
SC ३९/२ अ ०-०१-६४ 
v8 ३९/२ ब ०-९६-२८ 
ko Yo ०-०२-७५ 
ua ४१/१ ०-२३०-१८ 
&R SUR 0-0¥%-33 
५२ SRR 0-00-88 
ay BVA LRA ०-२४-२८ 
BARA 
BARD 
BARS 
Qu 34/8 ०-४८-८६ 
ue २७ ०-२९-७० 
aC) 3/% ०-१२-५६ 
ष्ट ५/१ ०-०८-२३७ 
५/२ 
&S BRA ०-२८-०५ 
CRF 
Ro १०१ ०-०९-११ 
एकुण ७-६६-८५ 














भाग एक (को.बि.पु.) १९---२ 


& महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव 


नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनचे बुलेट ट्रेन प्रकल्प 








प्रकल्पाच्या कामाचे भाच वर्णन 4 T a 





नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पारेशनचे बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा 
एकुण ५०८.१० कि.मी. चा प्रकल्प असुन त्यापैकी १५५.६४२ कि.मी. 
लांब इतका रेल्वेमार्ग महाराष्ट्र राज्यामधून जातो. महाराष्ट्र राज्यातील या 
अंतरामध्ये चार स्थानके (बांद्रा-कुर्ला संकुल, ठाणे, विरार व बोईसर) 
नियोजित केले आहेत. केंद्रशासीत प्रदेश दादरा आणि नगर हवेली मध्ये 
४.३० कि.मी व गुजरात मध्ये ३४८.०४ कि.मी इतका आहे. 























समाजाला होणारे लाभ 
(आर्थिक रोजगार पायाभूत सुविधा 





मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्पामुळे जलदगती रेल्वेप्रकल्प 
बांधकाम करणे, त्याचा वापर करणे ब देखभाल करणे याकामी 











सोयी-सुविधा याबाबत ब इतर लाभा 
संबंधात) 





रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. 





स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या 
जागेतील प्रचलित नियमानुसार रोजगाराच्या संधी मिळतील 








तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकोत वाढ, सुरक्षित आणि 
जलद प्रवास, भोगोलिक आणि सामाजिक दृष्टीने सर्वकष विकास, 


मोठया प्रमाणात रोजगार निर्मिती पर्यावरण स्थिरता ह्या बाबी अभिप्रेत 
आहेत. 



































अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
ता. ठाणे जि. ठाणे 
अ.क्र. | गावाचे नाव भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर | बांधकामाची संख्या  । संख्या 
र शिळ ६५/१९ ०१ 
&C/R ०२ 
४१/२ ०१ 
२ | म्हाताडी | ५८/३ ०२ 
एकुण o& 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२ ७ 


अनुसूची -- चार 
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 

मोजे- देसाई, पडले, शिळ, डावले व म्हातार्डी, ता. जि. ठाणे येथील एकूण क्षेत्र १०-०६-९९ हे.आर. नॅशनल 
हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या प्रयोजनासाठी संपादन होत आहे. कोणीही खातेदार 
विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करणेचा प्रश्‍न उदभवत नाही. तथापि भूमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदीला अधिन 
राहुन नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. यांनी खालीलप्रमाणे THAT व सोयीसुवीधा अनुसूचि-एक व अनुसूचि-तीन 
मध्ये नमुद केलेल्या बाधीत व्यक्‍तींसाठी जाहिर केलेले आहेत. 





























अ.क्र | नुकसान भरपाईचा तपशिल 








| १. भारतोय मुद्रांक कायदा १८९९ च्या पार जमिनोच्या विक्रीसाठी ठरविण्यात आलेले 
बाजारमुल्य 

किंवा 

मागील तीन वर्षातील त्या गावातील किंबा नजीकच्या गावातील झालेले खरेदीखतांपैकी उच्चत्तम 
५०% खरेदीखतातील सरासरी नुसार येणाऱ्या रक्‍कमेपैकी उच्चत्तम रक्‍कम. 

२. कायद्याच्या पार ठरविणेत आलेल्या गुणांकानुसार त्या पटीने रक्‍कम 

३. बांधकामाची किंमत व त्यावर १००% APIA 

४. अधिसूचना प्रसिद्ध झालेपासुन १२% व्याज. 

५. अंशत: संपादित जमिनीचे बाबतीत शिल्लक राहिलेल्या क्षेत्रासाठी ख 

प्रमाणे वाढीव सहाय्य अनुज्ञेय राहील. 

































































अ.क्र. | शिल्लक क्षेत्र वाढीव सहाय्य 

g ५०% पर्यंत निरंक 

२ ५१% ते ७५% पर्यंत नुकसान भरपाईच्या दराच्या १५% रक्‍कम 

३ ७५% व नुकसान भरपाईच्या दराच्या २५% रक्‍कम 
२ वाह भत्ता 








१. पुनर्वसन व पुन्वंसाहतीसाठी रुपये ०५ लाख. 

२. बांधकामाची किंमत व त्यावर १००% सोल्येशियम 

३. रुपये ३६०० प्रती महा प्रमाणे एक वर्षाचे भाडे एकुण रुपये ४३२००/- 

४. वाहतुकीचा खर्च रुपये ५००००/- 

५. निर्वाहाची रक्‍कम रुपये ५००००/- 

६. नवीन जमीन अथवा घर खरेदी केलेली असल्यास त्यासाठी खर्च करणेत आलेल्या मुद्रांक शुल्क 
व नोंदणी खर्चाचे कागदोपत्री पुरावे तीन वर्षाचे आत सादर केल्यास सदर रक्कमेचा परतावा. 















































टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशांचे उप विभागीय अधिकारी, ठाणे उप विभाग, ठाणे व नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन 
लि., मुंबई या कार्यालयात निरिक्षण करता येऊ शकेल. 
4 











afaaret शिंदे, 
ठाणे, उप विभागीय अधिकारी, 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१. ठाणे उप विभाग, ठाणे. 


भाग एक (को.वि.पु.) १९---३ 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२ 


OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER, THANE SUB DIVISION, THANE 
NOTIFICATION 


No. TD/T-5/LAQ/Bullet Train/ Sec.19(2)/Notification/2021.—Whereas, the Sub Divisional 
Officer, Thane Division being an appropriate Government has, vide Notification No. Td/T- 
5/LAQ/Bullet Train/15 To 18 & 21 /2019 dated 10th December 2020 (hereinafter referred to as 
“the said notification”) issued a Preliminary Notification in exercise of the powers conferred by 
sub-section (17) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter “the said act”) 
and thereby notified that the land more particularly described in Schedule I appended here to is 
required or likely to be required for a public purpose more particularly specified in Scheduled II ; 


And Whereas, under clause (e) of section 3 of the said Act, the Collector being the 
appropriate Government is pleased to designate Sub Divisional Officer, Thane, Sub Division 
Thane, Dist. Thane to perform the functions of a Collector under clause (g) of section 3 the said 
Act. 


And Therefore, the lands described in Schedule I are needed to be acquired for the said 
public purpose; and therefore, it is hereby declared under the provision of sub-section (2) of 
section 19 of the said Act, that the said lands are needed for the said public purpose; 


It is hereby declared that an area more particularly described in Schedule III is identified as 
the “resettlement area” for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families 
and summary of the rehabilitation and resettlement scheme is described in Schedule IV. 


Schedule I 
Description of Land 
Name of the Village Desai, Taluka Thane, District Thane 















































Sr.No. Survey or Gat No. Approximate Area (H R) 
1 218/18 0-00-64 
2 13/1 0-04-50 
3 13/7 0-01-14 
4 15 0-04-17 
5 17/3 0-00-23 
6 18/2 0-06-90 
7 33/1 0-07-72 
8 37/1 0-00-24 
| 9 39/6 0-00-24 
10 39/10 0-00-13 
11 40 0-00-03 
12 60/7 0-02-81 
13 60/12 0-00-17 
14 60/13 0-00-47 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४९ 
































15 60/14 0-08-19 
16 60/15 0-00-60 
17 60/16 0-05-60 
18 63/3 0-00-35 
19 63/7 0-12-09 
20 173/19 0-04-73 

Total 0-60-95 








Name of the Village Padale, Taluka Thane, District Thane 






















































































Sr.No. Survey or Gat No. Approximate Area (H R) 
1 76/9 0-00-57 
2 76/10 0-05-23 
3 79/10 0-06-28 
4 78/3 0-00-57 
5 93 0-06-29 
| 6 94/1 0-17-77 
Total 0-36-71 

Name of the Village Shil, Taluka Thane, District Thane 

Sr.No. Survey or Gat No. Approximate Area (H R) 
1 67/B/5Pt 0-38-49 
2 65/1 0-05-90 
3 65/2 Pt 0-01-33 
4 58/1 A 0-00-10 
| 6 | 58/2 0-07-58 
7 41/2 0-02-98 
| 8 | 42 0-00-65 
| 9 33 0-05-80 
10 37/2 0-01-60 
11 29 0-16-50 
12 14/2 0-01-97 
13 11/2/B 0-19-81 
Total 1-02-71 














भाग एक (को.बि.पु.) १९---३अ 


९ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२ 


Name of the Village Dawale, Taluka Thane, District Thane 
































































































































Sr.No. Survey or Gat No. Approximate Area (H R) 
1 21/1A 0-01-30 
2 20/1 0-38-47 

Total 0-39-77 
Name of the Village Mhatardi, Taluka Thane, District Thane 
Sr.No. Survey or Gat No. Approximate Area (H R) 
1 60/1/2 0-00-14 
2 60/1/3 0-00-50 
3 60/2 0-12-32 
4 60/3 0-01-91 
5 60/4 0-01-34 
| 6 | 60/5 0-00-40 
7 60/6 0-00-64 
| 8 | 58/1 0-11-46 
| 9 | 58/2 0-10-10 
10 58/3 0-06-50 
11 58/4 A 0-15-91 
58/4 B 
58/4 C 
12 58/5 0-41-84 
13 58/6 0-00-37 
14 57/1 0-16-44 
15 57/2 0-21-30 
16 57/3 0-33-70 
17 57/4 0-02-77 
18 57/5 0-20-15 
19 57/6 0-15-68 
20 56/1 0-00-34 
21 56/2/1 A 0-25-30 
56/2/1 B 
22 56/2/2 A 0-37-91 
56/2/2 B 
23 56/2/ C 0-04-17 
24 56/3 0-01-42 
25 56/4 0-00-65 
26 48/1 0-09-15 
27 48/2 0-16-67 
28 48/3 A 0-04-50 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२ 





























































































































29 48/3 B 0-03-30 
30 99/1 0-10-90 
3l 99/2 0-05-10 
32 99/3 A 0-10-90 
33 99/3 B 0-08-80 
34 99/4 0-15-08 
35 99/5 0-06-10 
36 99/6 0-04-00 
37 99/7 0-03-50 
38 46/4 0-04-43 
39 47 0-04-99 
40 52/2 A 0-03-17 
41 52/3 0-02-03 
42 100 0-18-38 
43 51/1 A 0-25-27 
44 51/1 B 0-04-51 
45 51/2 0-01-24 
46 39A/1 A 0-11-92 

39A/1 B 
47 105 Pt 0-09-84 
48 39/2 A 0-01-64 
49 39/2 B 0-96-28 
50 40 0-02-75 
51 41/1 0-30-18 
52 41/2 0-04-33 
53 42/1 0-00-11 
54 B4 A/1A 0-24-28 

34 A/1B 

34 A/1 C 

34 A/1 1) 
55 35/1 0-48-86 
56 27 0-29-70 
57 3/1 0-12-56 
58 5/1 0-08-37 

5/2 
59 4/2 A 0-28-05 
4/2B 

| 60 | 101 0-09-11 
Total 7-66-85 











१९ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२ 


Schedule II 


Particulars of the nature of public purpose 








Name of the Project 


National High Speed Rail Corporation Ltd’s 





Particulars of Project 


Mumbai Ahmadabad Bullet Train Project is 
508.10 KM in length, out of which 155.642 
KM length passes from the territory of 
Maharashtra State. There are 4 (BKC, 
Thane, Virar & Boisar) Stations proposed in 
Maharashtra State. Union territory Dadra 
& Nagarhaveli occupies 4.30 KM & Gujarat 
State occupies 348.04 KM length. 








Benefits to the Society (economic, 


employment, basic infrastructure, and other 





1) NHSRCL’s Mumbai- Ahmadabad Bullet 
Train project shall create employment 





























benefits) opportunities for the construction use & 
maintenance of railway. 
2) Opportunities of various jobs as per the 
skill & experiences shall be made available 
to the needy unemployed local people. 
3) Due to this project the increase in 
passenger transport safe & fast travelling 
shall be possible. Geographical & social 
development in all aspect of life shall be 
improved. From the social & Geographical 
point of view over all development shall be 
possible. Employment opportunity shall be 
generated in large quantity. Environment 
status shall be maintained. 
Schedule I 
Description of Re-settlement Area 
Tal. Thane, Dist. Thane 
च. Villages City Survey or Gat No. Number of Construction 
1 Shil 65/1 01 
58/2 02 
41/2 01 
2 Mhatardi 58/3 02 
Total 1 १6 | 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२ १३ 


Schedule IV 
(summary of the rehabilitation and resettlement scheme) 

The land of Village- Desai, Padale, Shil, Dawale and Mhatardi Total Area 10-06-99 Hr. is 
being acquired for the purpose of Construction of Fast Track Railway Line. 

There is no displacement of Khatedars hence the question of rehabilitation does not arise. 
However, as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 the NHRCL has offered following amount 
and benefits to the affected person mention in schedule I & Schedule III. 





Sr. No. | Details of Compensation 





1 1. Market Value as per the provision of Indian Stamp Act 1899 for the 
registration of sale deed 

OR 
Average of sale transactions of last 3 years situated in the village or nearest 
vicinity from the highest 50% sale deeds whichever is higher 





2. The amount decided by the factor as per the provision of the Act 
3. Cost of the construction & 100% solatium 








4. 12% interest from the date of publication of notification 





5. In case of partial acquisition, the balance area holder shall be entitled for the 
following extra assistance 





























Sr.No. | Balance area Extra amount of assistance 

1 Up to 50 % Nil 

2 51 to 75 % 15% of rate of compensation 

3 Above 75% 25% of rate of compensation 
2 Subsistence allowance 





1. For Rehabilitation & Resettlement Rs.5 lakhs. 

2. Cost of the structure with 100% solatium 

3. Rent Rs. 3600 per month for a period of 1 Year i.e. Rs.43200/- 
4, Transportation cost Rs.50000/- 

5. Subsistence cost Rs. 50000/- 

















6. Reimbursement of amount of stamp duty and registration fees paid for 
registration of house purchased by the PAP if claimed within 3 years from the 
date of payment with documentary evidence. 














N.B. — A plan of the said land can be inspected at the Office of Sub Divisional Officer, 
Thane Division Thane 
AVINASH SHINDE, 


Thane, Sub Divisional Officer, 
dated the 18th February 2021. Thane Sub Division, Thane. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


